रॉबिनहूड द्‌ड 
(पाश्‍चात्र्य बाल-वाडूमयात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली 
एक अद्‌भुत कथा) 


- लेखक - 
पी. व्ही. भानुशाली 


उमा पब्लिकेशन्स, पुणे ३०. 


किंमत : ६/- रुपये 


। 


प्रकाशक : 
उमा पब्लिकेशन्स 
उमेश वासुदेव मेहेंदळे, 
५९६ नारायण पेठ, बी-३०२, कुमार प्रयाग, 
पुणे -४११ ०३० | 
नं. : २४४८ ९०७२ मो. ९८९०६९८४५० 
ण 
(0 सर्व हक्क प्रकाशकाधीन 
0...) 
नवी आवृत्ती : २००६ 
अक्षर जुळणी : 


रोहिणीग्राफिसि | 


१०२५/बी, सदाशिव पेठ, पुणे- ३०. 
फोन : २४४७ १४३९. 1. 
स्टेप-हून सर्व्हसिस 


१३११, कसबा पेठ, पुणे - ४११०१५१. 
फोन ; २४४५४६६७ 


रॉबिनहूड 
' फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही ! | 
इंग्लंडमध्ये हेन्री नावाचा एक प्रतापशाली राजा राज्य 
करीत होता. त्याला शिकारीचा अत्यंत नाद होता. जेव्हा १ 
पहावे तेव्हा तो शिकार करण्यातच मग्न असे. शिकारीचे . 
त्याला इतके वेड हेते की, राज्यकारभारातही लक्ष द्यावयाला » 
त्याला वेळ मिळत नसे. यामुळेच की काय, लोक त्याला 
शिकार-वेडा' म्हणत. 
हेन्रीची शिकार करण्याची पंद्धत फारच निराळी होती. 
' त्याने स्वत:साठी दोन खास जंगले तयार करवून घेतली होती. 
या जंगलात त्याने बरेचसे लहान-मोठे प्राणी सोडून ठेवले 
५ होते. जेव्हा जेव्हा हेन्रीला शिकार करावीशी वाटे तेव्हा तेव्हा 
तो या जंगलात येऊन शिकार करीत असे. मात्र त्याचा एक 
असा दंडक होता की, या जंगलात त्याच्याव्यतिरक्ति कुणीही 
शिकार करू नये. जो कुणी चुकून किंवा जाणूनबुजून 
करण्याचा प्रयत्न करील त्याला एक तर अंधार कोठडीत 


ना ० क्क... . कल्क व... “7९ "आहण! 
>> > *- >: द क 


ड्‌ | | रॉबिनहूड 
शप कक पी 0 ही (१७ त ११ ..) 
खितपत पडावे लागे किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा तरी भोगावी 
लागे. 

या जगलाचे रक्षण करण्यासाठी राजाने चारी बाजूस 
आपले शिपाई नियुक्‍त करून ठेवलेले होते. त्या सर्वांचे काम 
एवढेच की, त्यांनी राजाव्यतिरिक्त इतर कुणालाही त्या 
जगलात शिकार करू द्यावयाची नाही; आणि जो कुणी 
करील त्याला राजापुढे आणून उभे करावयाचे | 

हेन्रीने जी दोन जंगळे तयार करवून घेतली होती ती 
अनुक्रमे नॉटिंगहॅम आणि बर्न्सडेल या शहरांजवबळ होती 
नॉटिगहॅम शहराजवळ असलेल्या जंगलाचे नाव शेरवूड असे 
होते. या जंगलावर देखरेख करण्यासाठी राजाने फीटजूथ 
नावाच्या एका माणसाची नेमणूक केलेली होती. तो आपली 
पत्नी आणि रॉबर्ट नावाच्या मुलाबरोबर त्या जंगलाच्या एका 
सीमेवर रहात होता. रॉबर्टचे बालपण आपल्या पित्याबरोबर 
जंगलात गेलेले स्म | तो लहान वयातच तीरकमठा 
चालविण्यांत तरबेज झालेला होता. तो जात्याच अतिशय 
हूड असल्यामुळे त्याचे मित्र त्याला रॉबर्टऐवजी 'रॉबिनहूड 
या नावाने हाक मारीत 


नॉटिंगहॅम शहराजवळ रॉबर्टचा एक चुलता रहात होता. 
त्याला एक मुलगा होता. त्याचे नाव विल असे होते. 
रॉबिनची एक त्याच्याशी खूप गट्टी होती. 


रॉबिनहूड ८ 


रॉबिनच्या पित्याचे तीन कटर दुष्मन होते. पहिला 
हटिंग्टनचा एक श्रीमंत मनुष्य, दुसरा नॉटिंगहॅमचा कोतवाल 
आणि तिसरा हरकोल्डचा एक पाद्री. 
हटिंग्टनमध्ये रहाणाऱ्या श्रीमंत माणसाला मेरियन, 
नावाची एक मुलगी 'होती. ती सुंदर तर होतीच, शिवाय 
रॉबिनच्या वयाची होती. तिचे बहुतेक बाळपण रॉबिनच्या 
१ गेल्यामुळे रॉबिनवर तिचे निरतिशय प्रेम होते 
परंतु तिच्या वडिलांत आणि रॉबिनच्या वडिलांत कटर दुष्मनी 
असल्यामुळे तिला रॉबिनवरील आपले प्रेम चारचौघांत प्रकट 
करता येत नव्हते. | 
रॉबिनने जेव्हा एकोणिसाव्या वर्षांत पदार्पण केले तेव्हा 
अचानक त्याच्या पित्याचे आणि त्या पाठोपाठ त्याच्या 
मातेचे निधन झाल्यामुळे तो अगदी पोरका बनला. 
कालांतराने मेरियनच्या वडिलांनी जेव्हा मेरियनला काही 
कारणास्तव लंडनला पाठवून दिले तेव्हा तर रॉबिनला सारे 
काही सुने वाटू लागले. शेवटी बुडत्याला काडीचा आधार 
या नात्याने तो आपल्या काकाकडे येऊन राहू लागला. त्याचा 
काका एक पटाईत तिरंदाज असल्यामुळे त्याच्या सहवासांत 
राहून रॉबिनहि लवकरच पटाईत तिरंदाज बनला यात नवल 
नाही 
एके दिवशी नॉटिंगहॅम शहरात एक फार मोठा मेळावा , 
भरला. या मेळाव्यात राजातर्फे अशी घोषणा करण्यात आली 


६ | 
प क शस (१ 600॥1000,0,0॥,0700,070)0-//॥/18.,)! 


की, तीरकमटठ्याच्या स्पर्धेत जो कुणी सर्वांत अधिक 
कौशल्य दाखवील त्याला राजधानीतील जंगलाचा 
रखवालदार बनविण्यात येईल; शिवाय त्याला सोन्याचा 

तीरही बक्षीस म्हणून देण्यात येईल. 
ही घोषणा ऐकताच रॉबिन अतिशय उतावळा बनला 
| आणि तीरकमट्याच्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी तो नॉटिंगहॅम 
| शहाराकडे निघाला. वाटेत त्याला शेरवूडचे जंगल लागले. 
हे जंगल इतके घनदाट होते त्यात भरदिवसा मी मी 
म्हणणाऱ्या शूरांच्याही अंगाला दरदरून घाम फुटावा. पण 
रॉबिन मात्र मुळींच घाबरला नाही. तो निर्भयपणे आपला 


मार्ग आक्रमीतराहिला. 

जंगलाचे रक्षण करणाऱ्या केतवालाशी पडली. या 
कोतवालाची रॉबिनच्या पित्याशी बरीच दुष्मनी होती चनन “ 

त्याने एकदा त्याच्याविरुद्ध राजाकडे तक्रार करून त्याला 

कामावरून काढून टाकले होते. रॉबिनने त्याला ओळखले, 
परंतु तो त्याच्याशी काहीएक न बोलता तसाच पुढे चालत 
राहिला. त्याला तसे निघून जाताना पाहून त्या कोतवालाळा 


रॉबिनची थट्टा करण्याची लहर आली आणि तो त्याची थट्टा 
करू लागला, 


रॉबिनला त्याची ती थट्टा सहन झाली नाही आणि त्याने 


| एका हरिणावर बाण सोडून त्याला घायाळ केले 
आणि तो आपल्या मार्गाला लागला 1 
. रखवादाराने त्याचा पाठलाग करून त्याला पकडण्याचा 
आणि त्याच्यावर तीर चालवून त्याळा घायाळ करण्याचा 
प्रयत्न केला; पण त्याचा तो प्रयत्न पूर्णपणे निष्फळ ठरला 


रॉबिन जेव्हा रखवालदाराच्या हातातून सुटून बऱ्याच 
अंतरावर असलेल्या. एका, झोपडीजबळ येऊन पोहोचला 
तेव्हा त्याला बरेच हायसे, वाटले, कारण त्या झोपडीत 
रहाणारी एक म्हातारी त्याच्या चांगल्याच ओळखीची होती ी 
म्हातारीजवळ येताच रॉबिनने घडलेली सारी हकीकत 


तिला सागितली. ती ऐकून म्हातारी अतिशय घाबरली क 
शिवाय तिला रॉबिनची दयाही आली, कारण तिला हे ठाऊक .॥. 


८ > 
० ०-१... 10. ८ ितदढ 
होते की, शेरवूड जंगलातील हरिणाला घायाळ करून रॉबिनने 
फार मोठा गुन्हा केलेला आहे, अशा परिस्थितीत तो पकडला 
गेला तर राजा त्याला फार मोठी शिक्षा करील. 

त्या म्हातारीला तीन मुलगे होते. ते तिघेही फार मोठे 
डाकू होते. चोऱ्यामाऱ्या करून उदरनिर्वाह करावयाचा हा 
त्यांचा धंदा होता. पूर्वी ते डाकू नव्हते. परंतु राजाच्या 

:_ नोकरांनी त्यांच्यावर त्यांनी राजाच्या जंगलात शिकार 

केल्याचा आरोप ठेवल्यामुळे शिक्षेच्या भीतीने ते एका अज्ञात 
स्थळी झोपडीत राहू लागले होते आणि उदरनिर्वाहासाठी 

___ चोऱ्यामाऱ्या करीत होते. प. 

म्हातारीचे हे तिघे मुलगे रोज सकाठी घराबाहेर पडत 

आणि रात्री काळोख पडल्यावर घरी परत येत. त्या दिवशी 

रात्री ते जेव्हा परत आले तेव्हा म्हातारीने त्याची ओळख 

रॉबिनशी करून दिली. यानंतर रॉबिनने जेव्हा आपली 

हकीकत त्या तिघांना सांगितली तेव्हा त्याना त्याची दया 

आली व त्यांनी रॉबिनला स्वतःचा भाऊ मानून त्याला 
आपल्याजवळ ठेवून घेतले. 


अशा तऱ्हेने त्या तीन भावांचे चार भाऊ बनले. 


मग त्या चौघांनी विचार केला की , आपणापेकी 
॥'. कुणाला तरी आपला सरदार नेमले पाहिजे. पण कुणाला 
'॥, नेमावय हा एक मोठा प्रश्‍नच होता. बराच विचारविनिमय 


रॉबिनहूड ९ 


केल्यानंतर त्या चौघांनी ठरविले की, उद्या नॉटिंगहॅम येथे 

भरणाऱ्या मेळाव्यात आपल्यापैकी जो कोणी तीर-कमठा 

स्पर्धेत पहिला येईल त्याला आपला सरदार नेमावयाचे. 
इतके ठरवून ते चौघेजण झोपी गेले. 


दुसरा दिवस उजाडताच चौघजण नॉटिंगहॅमच्या दिशेने 
निघाले. निघण्यापूर्वी रॉबिनने आपल्याला कुणी ओळखू 
नये म्हणून भिकाऱ्याचा वेष परिधान केलेला होता. 

लवकरच ते नॉटिंगहॅमला येऊन पोहोचले. 

नॉटिंगहॅमचा मेळावा खरोखर भव्य होता. त्यात 
निरनिराळ्या प्रकारच्या स्पर्धांना जणू ऊतच आलेला होता. 
पण रॉबिन आणि त्याच्या साथीदारांनी मात्र आपला मोर्चा 
तीरकमटठ्याच्या स्पर्धेकडे वळविला. 

ही स्पर्धा एका भव्य. मैदानात आयोजित करण्यात 

आलेली होती.. मैदानाच्या मध्यभागी एक फळा ठेवण्यात 
आलेला होता. त्या फळ्यावर एक वर्तुळ काढण्यात येऊन 
त्या वर्तुळाच्या मध्यभागी लहानसा काळा ठिपका काढलेला 
होता. जो कोणी या काळ्या ठिपक्यावर अचूकपणे बाण 
मारील तो खरा विजयी ! 


स्पर्धा पहावयाला हजारो लोक जमा झाले होते परंतु 


स्पर्धत भाग घ्यायला मात्र बोटावर मोजण्याइतकेच लोक ,/ 
आलेले होते आणि जे आलेले होते ते मोठ्या थाटामाटात भी | 


१० न 
सक अमक शी क क 000 10000॥010॥0/0१00॥00. 


आणि आपापल्या मनात मोठमोठय़ा आशा आकांक्षा 
घेऊनच ! त्यांत रॉबिनचा अवतार अगदी पहाण्यासारख्ा 


होता. 


मैदानाच्या एका कोपऱ्यात एका उंच जागेवर कोतवाल 
आपल्या मुलीसह मोठ्या ऐटीने बसळेला होता. त्याच्या 
शेजारी पाद्री होता आणि पाद्र याच्या डाव्या बाजूला 
रॉबिनची प्रेयसी मेरियन बसलेली होती. 

स्पर्धा सुरू झाली. पण फळ्यावरील काळ्या ठिपक्यात 
बाण मारणे इतके कठीण होते की, त्यापुढे बहुतेक पटाईत 
तिरंदाजांनी हार खाल्ली. शेवटी जेव्हा रॉबिन पुढे सरसावला 


लागले. 'हा भिकाऱ्याचा पोर काय स्पर्धा जिंकणार, याचे 


प 


। 
१ ॥॥॥९,१ 
॥//॥॥॥)॥/॥॥ 


तोड पहा !' असेच सर्वजण म्हणू लागले. 


पण आश्‍चर्याची गोष्ट अशी की, रॉबिनच त्या स्पर्धेत 
पहिला आला आणि सर्वजण त्याच्याकडे तोंड वासून पाहू 
लागले. ॥ 9 

बक्षिसादाखळ मिळालेला तीर घेऊन रॉबिन सरळ 
र्ट आला आणि त्याने तीर मेरियनला भेट म्हणून 
दिला. मेरियनने तो घेतलाही, कारण तिने रॉबिनळा ओळखले 
होते. इतरांनी मात्र रॉबिनला मुळीच ओळखले नाही. 


१३१४५००//(////./,, ०2) ह '.':...'/ |. च्यळळळळयळ 


यानंतर रॉबिन जेव्हा आपल्या साथीदारांसह 
जंगलामधील झोपडीत आला तेव्हा त्याला सर्वांनी मिळून 
आपलासरदारनेमळे. '. 1 ९. 

रॉबिन हा अतिशय शूर होता. तो आपल्या 
साथीदारांसमवेत लूटमार अवश्य करीत अंसे; परंतु केवळ 
श्रीमंत लोकांचीच ! गरीब लोकांना तो मुक्त हस्ताने साहाय्य 
करीत असे. तो तसे करीत असल्यामुळे लवकरच तो गरीब 
लोकांचा आवडता बनला. शिवाय अनेक धट्टे- कट्टे गरीब 
तरुण त्याच्या टोळीत सामील झाले ते निराळेच ! 


अशा तऱ्हेने रॉबिन अल्पावधीतच फार मोठ्या टोळीचा 
सरदार बनला. | 


१२ रॉबिनहूड 


एके दिवशी रॉबिन एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जात 
असता वाटेत त्याला एक पूल लागला, त्या पुलावरून एका 
वेळी एकच माणूस जाऊ शकत असे. रॉबिन त्या पुलावरून 
जात असता समोरून आणखी एक मनुष्य त्याच्या दिशेने 
आळा आणि त्या दोघांची गाठ पुलाच्या मध्यभागी पडली. 
साहजिकच कुणी तरी माघार घ्यावी म्हणून दोघांमध्ये 
बाचाबाची झाली आणि शेवटी त्या बाचाबाचीचे रूपांतर 
मारामारीत होऊन त्या माणसाने रॉबिनला पाण्याबाहेर काढले. 
| त्या शूर माणसाचे नाव लिटलू जॉन असे होते. मागाहून 
| त्याच्या तोडूनच रॉबिनला कळले की, त्याने अनेकांच्या 
तोंडूनच रॉबिनची कीर्ती ऐकलेली असल्यामुळे त्याच्या 
टोळीत सामील होण्यासाठी तो रॉबिनकडे आलेला होता. 

रॉबिनने मोठ्या आनंदाने त्याला आपल्या टोळीत 
सामील करूनघेतले.  ।[। 

रॉबिन हा आता एका शक्तिमान दळाचा सरदार झालेला 
असल्यामुळे तो आतां कोतवालाविरुद्ध बऱ्याच कारवाया 
करू लागला होता. 

त्याच्या ,त्या कारवाया पाहून कोतवाल भलताच 
बिथरून गेला होता, शिवाय रॉबिनवर तो चवताळला होता. 
शेवटी त्याने रॉबिनला त्याचप्रमाणे त्याच्या साथीदारांना 
॥. पकडून आणणाऱ्यांसाठी फार मोठे बक्षीस जाहीर केले. 


टि १३ 


पण बक्षीस जाहीर करून का रॉबिन कुणाच्या हातांत 
येणार होता ? अनेकांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला 
परंतु रॉबिनला पकडण्यात जरी केतवालाळा यश लाभले 
नसले तरी एके दिवशी रॉबिनचा उजवा हात लिटल जॉन 
कोतवालाच्या हाती लागलाच आणि त्याने त्याला एका 
कोठडीत डांबवून ठेवले. 


आपल्या एका तगड्या साथीदाराला कोतवालाने 
पकडून नेल्याची बातमी जेव्हां रॉबिनच्या कानावर येऊन 
थडकली तेव्हां त्याला कोतवालाचा अतिशय राग आला 
आणि त्याने कोतवालाला चांगलाच धडा शिकविण्याचे 
ठरविले... 111. 

रॉबिनला वेषांतर करणे अतिशय आवडत असे. 
निरनिराळ्या लोकांचे वेष घेऊन आपल्या दुष्मनांना गोंधळात 
टाकण्यात तो मोठा/पटाईत होता. एकदा त्याला काय लहर 
आली कुणास ठाऊक, त्याने कसायाचा वेष धारण केला 
आणि आपल्याबरोबर बरेचसे जनावरांचे मांस घेऊन तो 


नॉटिंगहॅमच्या दिशेने निघाला.  *__ 


नॉटिंगहॅममध्ये येताच तेथील बाजारात त्याने ते मांस 
*त्यत स्वस्त भावात विकण्यास सुरुवात केली. यामुळे 
साहजिकच रॉबिनचे मांस अधिक विकले गेले. आणि इतर र 


ह. 
| 
॥/” 
क 
शी 


ह रॉबिनहूड 
७211111 न 


कसायांचे मांस तसेच पडून राहिले. परिणामत: सर्व कसाई 
या नव्या कसायावर खूप रागावले आणि त्यांनी 
कोतवालाजवळ त्याच्याविषयी तक्रार केली. | 
ती तक्रार ऐकून कोतवाळाला राग येण्याऐवजी आनंदच 
झाला. त्याने मनात विचार केला, 'ज्याअर्थी हा नवा कसाई 
इतक्या स्वस्त दराने मांस विकतो त्याअर्थी याच्याजवळ 
खूप जनावरे असली पाहिजेत... आपण याचा काहीतरी 
; घेतला पाहिजे 


ताबडतोब कोतवालाने या नव्या कसायाशी म्हणजेच 
रॉबिनशी ओळख करून घेतली आणि त्याला आपल्या घरी 
जेवायला बोलाविले त 

रॉबिन कोतवालाच्या घरी जेवायला गेला. तेथे मोठ्या 
युक्तीने त्याने लिटल जॉनची भेट घेऊन त्याला तेथून कसे | 
निसटावयाचे याविषयी काही सूचना ५देल्या. नंतर परतफेड । 
म्हणून रॉबिनने कोतवालाला आपल्या घरी जेवणाचे 
आमंत्रण दिले. मात्र त्याला जनावरांचे आमिष दाखविण्यास 
तो मुळीच विसरला नाही | 


ठरल्याप्रमाणे कोतवाल जेव्हा रॉबिनच्या घरी आला 
_ तेव्हा तो कसाई नसून रॉबिन असल्याचे कळतांच 
॥. कातवालाची बोबडीच वळली. भीतभीतच तो रॉबिनच्या 


1 ../':: र, 


किग... , ५, . /(, (,१ ( “१ 4 क, ,, १ का 


रॉबिनहूड १५ 


घरी जेवला आणि मोठ्या उतावळेपणाने आपल्या घरी 
जाण्यास निघाला. पण रॉबिनने त्याला तसे जाऊ दिले नाही, 
त्याच्या अंगावरील सर्व कपड्यांचे ख्त्रिसि चाचपून त्याने 
त्यातील सर्व नाणी काढून घेतली. शिवाय आपल्या 
साथीदाराकरवी त्याने त्याचे बरेच हाल केले ते निराळेच ! 


या अवधीत लिटलू जॉन कोतवालाच्या कैदेतून 
सहीसलामत सुटला होता हे सांगणे नकोच ! 
एकदा रॉबिन आणि लिटल्‌ जॉन स्वत: रहात असलेल्या 
जंगलाच्या आसपास फिरत असता त्यांनी एका माणसाला 
पाहिले. वरवर पहाता तो मनुष्य बराच श्रीमंत दिसत होता 
त्याला लुटण्याच्या उद्देशाने ते दोघे पुढे सरसावले आणि 
त्या माणसाजवळ येऊन म्हणाले, 'ए प्रवाशा, तुझ्याजवळ 
जे काही धन असेल ते आमच्या हवाली कर. 
त्या माणसाने आपल्याजवळील धन रॉबिनच्या हवाली 
केले नाहीच पण तो रॉबिनशी दोनाचे चार हात मात्र करूं 
लागला. पण रॉबिनशी लढणे येऱ्यागबाळ्याचे काम थोडेच 
होते ? लढाई सुरू झाल्यानंतर काही क्षणांतच रॉबिनने त्या 
माणसाला धुळीत लोळविले. 
रॉबिनचा तो अफाट पराक्रम पाहून तो मनुष्य क, 
भलताच खुश झाला आणि त्याने रॉबिनला विचारले, तू 


१६ रॉबिनहूड 


रॉबिन तर नाहीस ?' 
त्याच्या या प्रश्‍नावर लिटल जॉनने उत्तर दिले “होय, हा 
रॉबिनच आहे. ' 
मग त्या माणसाने स्वत:ची ओळख करून दिली. 
त्याच्या तोंडून त्याची ओळख ऐकतांच रॉबिनने मोठ्या 
आनंदाने त्या माणसाला आलिंगनद्ध केले. कारण तो त्याचा 
चुलतभाऊ विल होता 


रॉबिनने त्यालादेखील आपल्या गटात सामील करून 
॥ र | | 
अशा तऱ्हने एक ना अनेक वीर पुरुष रॉबिनचे साथीदार 
बनले आणि रॉबिनची टोळी मजबूत बनली यामुळे 
कोतवालाच्या विरुद्ध त्याच्या कारवायांना अधिकच जोर 
चढला 
इकडे कोतवाल काही स्वस्थ बसलेला नव्हता. रॉबिनला 
पकडण्याबाबत तो एकामागून एक योजना बनवीतच होता. 
: हेन्रीच्या दरबारात गिसबोर्न नांवाचा एक शूर सरदार 
होता. तो इतका शूर होता की, त्याच्याशी लढता लढता 
अनेक वीरांनी आपल्या माना तुकविल्या होत्या. त्याच्या 
दृष्टीने रॉबिनला पकडणे म्हणजे एखाद्या मामुली उंदराला 
पकडण्यासारखे होते, 


रॉबिनहूड १७ 
टं न र 9 ह (08111 
| 
| 


रॉबिनला पकडण्याचा विडा उचलला. विडा उचलल्यानंतर 
तो कोतवालाला म्हणाला, “कोतवालसाहेब, मी रॉबिनला 
पकडायला जातो पण त्यापूर्वी आपण आपल्या 
शिपायांनिशी सज्ज असा. रॉबिन किंवा त्याचा साथीदार 
माझ्या हातांत येताच मी माझ्याजवळ असलेल बिगूल 
वाजवीन. त्या बिगुळाचा आवाज ऐकताच तुम्ही आपल्या 
शिपायांनिशी त्या ठिकाणी या.' 

कोतवालाने त्याचे म्हणणे मान्य केले. 

ठरल्याप्रमाणे गिसबोर्न आपल्या कामगिरीवर जी त 


'पण दुर्दैव असे की, इकडे गिसबोर्न आपल्या । 
कामगिरीवर निघायला आणि तिकडे रॉबिनचे दोन श 


१८ रॉबिनहूड 


साथीदार विल आणि लिटलू जॉन काही कामास्तव 
बाजाराकडे निधायला एकच गाठ पडली. थोडय़ाच 
अवधीत गिसबोर्नने त्या दोघांना गाठले. मग बिगूल 
वाजवून त्याने कोतवालाच्या शिपायांना बोलावून घेतले 
या अवधीत विल तेथून सटकला पण लिटल जॉन मात्र 
कोतवालाच्या तावडीत सापडला. त्या सर्वांनी मिळून 
त्याळा एका झाडाला बांधून ठेवले | 
| यानंतर कोतवालाला लिटळ्‌ जॉनपाशीच थांबावयाला 
सांगून गिसबोर्न रॉबिनला पकडण्याच्या उद्देशाने त्याच्या 
झोपडीकडे निघाला. पण रॉबिन आणि त्याचे साथीदार 
आधीपासूनच सज होते; कारण त्यांना विलने आधीच 
सावध करून ठेवले होते त 

गिसबोर्नळा कदाचित रॉबिनच्या पराक्रमाची जाणीव 
नसावी म्हणूनच की काय तो मोठ्या गर्वाने रॉबिनच्या 
झोपडीजवळ आला आणि रॉबिनला मोठमोठ्याने पुकारू 
लागला. 

मग काय, रॉबिनने आणि त्याच्या साथीदारांनी त्याला 
असे चोपून काढले की, त्याच्या अंगी उठून उभे 
रहाण्याइतकीही ताकद उरली नाही. 

यानंतर रॉबिनने गिसबोर्नचा वेष धारण केला आणि तो 
ज्या ठिकाणी लिटलू जॉनला बाधून ठेवण्यात आले होते 


अता. 000 


रॉबिनहूड र्र्‌ 


त्या ठिकाणी आला. 


भं तेथे कोतवाल होताच ! पण रॉबिनने त्याच्या पुढे 
गिसबोर्नची भूमिका अशी हुबेहूब वठविली की, कोतवाल 
त्याला मुळीच ओळखू शकला नाही. तो कोतवालाला 
म्हणाळा, 'कोतवालसाहेब, मी या लिटल जॉनजवळ | 


थांबतो. तुम्ही जाऊन रॉबिनच्या इतर साथीदारांचा तपास 
काढा 


कोतवाल निघून गेला पण थोड्याच वेळात जेव्हा त्याला 
कळले की, लिटल जॉनजवळ थांबलेला गिसबोर्न हा खरा 
गिसबोर्न नसून त्याच्या वेषातला रॉबिन आहे तेव्हा तो 
ताबडतोब त्या झाडाजवळ आला. तेथे रॉबिनला लिटल 
जॉनशी गप्पा मारताना पाहून कोतवालाचा राग अनावर 
झाला आणि त्याने रॉबिनवर हलला केला 


पण रॉबिनने त्याचा हल्लां त्याच्यावरच अशा रीतीने 

। | -____ उलटवून टाकला की, त्याला तेथून जीव मुठीत घेऊन पळत 
| सुटावे लागले | 

'एके दिवशी रॉबिन जंगळामध्ये शिकार करण्याच्या 

उद्देशाने निघाला असता त्याचे लक्ष एका सुंदर तरुणावर 

गेले. तो तरुण त्यावेळी 2, 'हातांतील तीरकमठ्याने 


जवळूनच चाललेल्या एका हरिणाला मारण्याच्या 
प्रयत्नांत होता, $ 


रॉबिनहूड 


त्याला तसे करताना पाहून रॉबिन त्याच्याजवळ 
आला त्याला म्हणाला, 'अरे तरुणा, तुला ठाऊक नाही 
काय की, या जंगलात शिकार करणे हा एक मोठा गुन्हा 
आहेते ?' | 
रॉबिनच्या तोंडचे ते उद्‌गार ऐकताच त्या तरूणाला 
त्याचा अतिशय राग आला आणि तो त्याला म्हणाला, 
र कोण, मला या जंगलाचा कायदा शिकविणारा ?' 
इतके बोलून त्या तरुणाने आपल्या कमरेची तलवार 
काढली आणि तो रॉबिनच्या अंगावर धावून आला. 
रॉबिन आधीपासून सज्ज होताच. त्यानेही ताबडतोब 
आपल्या कमरेची तलवार काढली आणि तो मोठ्या त्वेषाने 
त्या तरुणाशी लढू लागला. 
पण 'तो तरुण तळलवारबाजीत मोठा कसलेला होता. 
त्याने थोड्याच अवधीत रॉबिनला हरविळे आणि जखमी 
केले. मग अचानक रॉबिनचे लक्ष त्या तरुणाजवळ 
असलेल्या सोनेरी तीराकडे गेले. लागलीच त्याने त्या 
तरुणाला प्रश्‍न केला, 'तू मेरियन आहेस काय ?' 
“होय, मी मेरियनच आहे, पण तू कोण आहेस ?' 
त्या तरुणाने प्रश्‍न केला. 
मी रॉबिन आहे. ' रॉबिनने उत्तर दिले. 
४. यावर अत्यंत दुःखी स्वरात रॉबिनची माफी मागत 


रॉबिनहूड २१ 


मेरियन म्हणाली, 'रॉबिन, मी तुला ओळखलेच नाही. ' 

इतके बोलून ते जवळच असलेल्या एका झाडाखाली 
बसून गप्पा मारू लागले. बोलता बोलता मेरियनने रॉबिनला 
लंडनच्या महाराणीचा निरोप सांगितला. 


ती म्हणाली, “रॉबिन, तुझ्या अफाट पराक्रमाची कीर्ती 
ऐकून महाराणीच्या मनांत तुला भेटण्याची इच्छा निर्माण 
झाली आहे. शिवाय तिचे म्हणणे असे आहे की, पुढील 
आठवड्यात लंडनमध्ये होणाऱ्या तीरकमटठ्याच्या स्पर्धेत तूं 
भाग घ्यावास. त्यात जर तू जिंकलास तर तुला फार मोठे 
बक्षीस मिळेल. '” “. ,:._ 1.0 
् य्यक लच 


इतके बोलून मेरियनने क, एक अंगठी दिली. ही 


क 


1 सांगितले 


२२ रॉबिनहूड 
भोळसर तशी लिक हतती 0000801004 शती ती. 18 ../01.1...' 


अंगठी राणीने रॉबिनला कुणी पकडूनये यासाठी दिलेली होती 

दुसऱ्या दिवशी रॉबिन आपल्या सात साथीदारांसह 

ळडनला जाण्यास निघाला. त्याच्या साथीदारांनी निळ्या 
रंगाचे आणि लाल रंगाचे कपडे परिधान केलेले होते 


लडनला पोहोचल्यावर राणीतर्फे रॉबिनचे स्त्नास स्वागत 
करण्यात येऊन त्याच्या रहाण्याचीही उत्तम व्यवस्था 
करण्यात आली 


ं पुढील तीन-चार दिवसांत झालेल्या तीरकमठ्याच्या 
स्पर्धेत आपल्या तीरंदाजीचे कौशल्य दाखवून रॉबिनने 
राणीकडून बक्षीस मिळविले हे सांगणे नकोच ! 


परतु राजा हेन्रीच्या कानांवर जेव्हा ही गोष्ट आली 
की, तीरंदाजींत बक्षीस मिळविणारा मनुष्य दुसरा - तिसरा 
कुणीही नसून तो रॉबिनच आहे तेव्हा. त्याने आपल्या 
शिपायांना त्याला पकडून आणण्याची आज्ञा केली. पण 
रॉबिन हा राणीचा पाहुणा असल्यामुळे कुणाचेच कांही 
चालले नाही. शेवटी राजाला आपली आज्ञा मागे घ्यायला 
लागून त्याने रॉबिनला चाळीस दिवसांच्या मुक्‍ततेची आज्ञा 
दिली. 

जेव्हा ही मुदत संपली तेव्हा राजाने ताबडतोब 
कोतवालाला आज्ञा देऊन रॉबिनलळा पकडून आणण्यास 


रॉबिनहूड २३ 


कोतवालालाही तेच हवे होते. ताबडतोब तो रॉबिनला 
पकडण्याच्या प्रयत्नाला लागला. 

पण त्याच्या या प्रयत्नाला मुळीच यश लाभले नाही. 

आपले सारेच प्रयत्न एकामागून एक फोल ठरत आहेत 
हे पाहून कोतवाल मोठ्या विचारात पडला. बराच विचार 
केल्यानंतर त्याला एक युक्‍ती सुचली 

| त्या युक्तीप्रमाणे त्याने साऱ्या राज्यात एक घोषणा केलीं 

.1। की, लवकरच नॉटिंगहेममध्ये तीरकमठ्याची 
:_ आहे. जो कोणी यास्पर्धेत भाग घेऊन पहिला येईल 
सोन्याचा तीर बक्षीस म्हणून देण्यात येईल 

ही घोषणा. करण्यामागे कोतवालाचा हेतू 
दूरदर्शीपणाचा होतां. त्याला ठाऊक होते की, या स्पर्धेत 
भाग घेण्यासाठी रॉबिन येईल आणि तो आयताच आपल्या 
हातांत पडेल. 

ऐन स्पर्धेच्या वेळी वेषांतर करून रॉबिन मैदानात आला 
आणि त्याने त्या स्पर्धेत आपले कौशल्य दाखवून सोन्याचा 
तीर बक्षीस म्हणून मिळविलाही पण तो कोतवालाच्या हातांत 
काही सापडला नाही. ऐनवेळी कोतवालाच्या हातावर तुरी 
देऊन तो तेथून असा निसटला की, कोतवालाला हात चोळीत 
बसण्यापलीकडे काहीच करता आले नाही. 


बि 1. अ क्री>* 


रड | रॉबिनहूड 


कालोतराने जेव्हा हेन्रीचा स्वर्गवास झाला तेव्हा त्याचा 
मुलगा रिचर्ड गादीवर बसला. रिचर्डला रॉबिनविषयी आदर 
वाटे. त्याच्या शूरपणाच्या गोष्टी ऐकून त्याला स्फुरण 
चढल्यासारखे वाटत असे पण लवकरच त्याला युध्दावर 
जावे लागल्यामुळे त्याने युवराज जॉनला आपल्या गादीवर 
बसविले. 7 रै 
युवराज जॉन हा स्वभावाने अतिशय दुष्ट होता. त्याने 
मेरियनच्या पित्याचा छळ करून मेरियनशी लय़ करण्याचा 
त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या कारवाया करून रॉबिनला 
पकडण्यचा खूप प्रेयत्न केला ; पण तो पूर्णपणे अयशस्वी 
थोड्याच दिवसांत रिचर्ड जेव्हा युद्धावरून परत आला 


तेव्हा त्याने रॉबिनचे सर्व गुन्हे माफ करून त्याचा सत्कार 


केला 'व त्याचे मेरियनशी लम लावून दिले. 


कोतवाल मात्र शेवटपर्यंत रॉबिनला पकडण्याची 
स्वप्नेच पहात राहिला. 


असा होता रॉबिनहूड ! 


समाप्त 


अबाधीत विक्रमी रहस्यकथाकार 
'बाबुराव अर्नाळकर” यांच्या 
एकापेक्षा एक सरस अभा 
“३९ डिटेक्टिव्ह कादंबऱ्या” 

निम्या किंमतीत मिळण्याची सुवर्ण संधी 


एकूण किं. १०५०/- 
सवलतीत ५२५/- फक्‍त 


(मागवण्याचा खर्च वेगळा) 

त्वरित संपर्क साधा 

'&& ४७ ७ 
- संपर्क - 

उमा पब्लिकेशन्स्‌ 
५९६, नारायण पेठ, कुमार प्रयाग, बी-३०२, पुणे - ३० 
मोबाईल : ९८९०६९८४५० 
५५१, बुधवार पेठ, पुणे - २ 
फोन : (०२०) २४४८९०७२ 


॥। 


डा 9८ महायुराणे % 
. एकूण १0५०/- रुपये. 


._॥३) श्री वामन पुराण 


। कह ज्ञान र संस्कृती कृ राठाचार क णत ७१ 
कृ सुसंस्कार घडतणारी २0 पुराणे क 
ऊााक्य बेक्लीच वाहिजे 

५ व्या अवृत्तीकडे वाटचाल 


१५) श्री स्कंद पृराण ५0/ 

४) श्री कर्म पुराण , ५१0८ |9६) श्री शिव पुरण ६०0 

५) श्री ब्रम्हवैवर्त पुराण  ६0/ ४७) श्री लिंग एराण ६0/- 

६) श्री ब्रम्ह प्राण ६0/- |।१८) श्री भविष्य पराण ५0/- 

७) श्री नारद पराण ६0४५. > 

८) श्री गरूड पुराण १०/- |__ के उपसुराणे3  ॥,. 

९) श्री वराह पुराण टर ७0/- 9) श्री ब्रह्माड पराण ५0/- 
॥9०0) श्री वाय पराण ५०/- _ २) श्री विश्वकर्मा पराण ५0/- 

संपर्क :- 
उमा पब्लिकेशंन्स 


५९६, नारायण पेठ, क॒मार प्रयाग, बी-३0२, पणे - 30 
मोबाईल : ९८९0६९८४५0 
की ।_ ५५१, बुधवा ७५१ चाळ यीय पेठ, पणे - २ फोन : (0२0) २४४८९0७२ | 


११) श्री अयनी पदाण, ५0/ 


१२) श्री देवी भागवत प्राण ५0/- | 


9३) श्री मार्कण्डेय पराण 
१४) श्री पदम पराण 


६0/- | 


